गृह (परिवहन) विभागातील मोटार वाहन 
निरिक्षकांच्या विनंती बदल्या (सन २०१८) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१०१/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ मे, २०१८ 


शासन आदेशा:- 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम ४(५) 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद 
मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची 
पदस्थापना 

| a | 2 3 ४ 
|. ae | . _ श्री.चंद्रमोहन fades नांदेड ठाणे 
२. _ श्री.जितेंद्र उपगंलावार पेण पुणे 
३. | श्री. सलिम हमिद मुन्शी पेण अहमदनगर 
४. | att. रमेश सातपुते सांगली कोल्हापूर 
५. _ | SLANT पोलानी मुंबई (पश्चिम) नागपूर (शहर) 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास 
सांगावे. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी प्रवास 
भत्ता तसेच इतर अनुषंगीक भत्ते अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


सदर शासन STS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१५५७५७९६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने ने दि > प य वट कस्य 
Arjun Sampat णा 


62! 
INumber=ae0e4de46520602899a2201 Sdac4a9c 


Wa g h aa) 0 d e दरी 3 eh b9262b2280e43ecfce7, 


१, 
Date: 2018.05.09 18:15:44 --05'30' 


(अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१०१/परि-३ 


AD 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 

) 

) 


AN 


6 


Oo 2८ 


७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 

९) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

१०) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (स्वी 

११) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 
) 
) 


१२) संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 
१३) निवड नस्ती (TR-3). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


